सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या F.PwC 
कंपनीस माहे जुलै २०१५ व ऑगस्ट २०१५या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 

पुणे-पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,२ रा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०१५ 


वाचा 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे क्रमांकः २१५६/फाईल/डीआयटी/२०१२ 

दि.२१ सप्टेंबर, २०१२, 

शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३-॥३- 

DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३, 

शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे क्रमांक : GAD-AMMTA ०८०/४/२०१४- 

O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३ दिनांक: २९/०५/२०१५, 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-२१५६/फाईल/डिआयटी/२०१२, 

दि.२१/०९/२०१२, 

६) मे.प्राईस वाटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दि.१४/०८/२०१५, दि.३१/०८/२०१५, ची देयके, 

७) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.प्रलि-३सीसीटीव्ही(पीडब्लुसी)/२०१५/२३७३ पुणे, 
दि.१६/१०/२०१५, 

८) पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांचे क्र.कक्ष-१०/सिहस्थशाखा/सीसीटीव्ही ११३८१/२०१५, 
दि.०५/०९/२०१५. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 
4 


SS «> 


प्रस्तावना 

पुणे-पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर 
कूपर प्रा. ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.०२.११.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
आहे.दि.२९.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विविध कालावधीसाठी प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ळी. 
यांना मानधन देय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून 
जुले २०१५,ते ऑगस्ट २०१५ ,या दोन महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /पोल-३ 


शासन निर्णय 
संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. PwC ने केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी 
दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे रकमा अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे 
3) पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 4.Pwo ने पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी 
जुले,२०१५ ते ऑगस्ट,२०१५ या दोन महिन्याच्या कालावधिसाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा 
कर मिळून) एकुण रु. ५,००,३४६/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
ब नाशिक ३शाहर व त्र्यंबकेश्वर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.2//७ ने पाहिलेल्या सल्लागाराच्या 
कामासाठी जुले,२०१५ ते ऑगस्ट,२०१५ या दोन महिन्याच्या कालावधिसाठी (मानधन, इतर 
खर्च, व सेवा कर मिळून) एकुण रु. ४,७९,६३०/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२ उपरोक्तअव ब मध्ये नमुद करण्यात आलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु. ९,७९,९७६/-(रक्कम रु. 
नऊ लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे शहात्तर फक्त) एवढया रकमेची देयके अनुक्रमे बिल क्र. DEL 
३५८१५४९५ दि. १४.०८.२०१५ व बिल क्र. 035_३५८१६४१३ दि. ३१.०८.२०१५ अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


otal Man Months| Project Name Full TimeGR (datedAmount OPE ervice 


oe Claimed Deployment (02/11/13) (INR) (INR) [Tax14% Hs 
No. Rate UNE) (E+F+G) 
: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
Pankajkumar 
1st July 2015 to 3145१ ILondhe - 
July 2015 Senior 13000) 
Punacery . -ousultant 399000 |39900| 61446 [500346 
1 Pankajkumar 
1st August 2015 to ILondhe - 
B1st August 2015 Senior ee 
Consultant 
1st July 2015 to 3151 Se ee meena 
2 July 2015 Nasik y 399000 |21728| 58902 | 479630 
: Consultant 
rimbakeshwar 
coe IHimansh 
1st August 2015 to . 199500 


Goyal - Senior 


st 
31st August 2015 (कर्जा गतत 


Total Amount Claimed (INR) 979976 


टीप:- अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी MBIT मॅन मंथ (Man-Month) तत्वानुसार रकमा अदा करण्यात येत आहे. 
ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधिसाठी 
उपरोक्त रकमा देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /पोल-३ 


३. 


क) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे.2//७ कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत 
आहे. सदर रक्कमेमध्ये १४% सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

इ) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

ई) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

उ) पोलीस आयुक्त,पुणे हहर तसेच नाशिक शहर यांनी मे. PwC या कंपनीचे जुले व ऑगस्ट,२०१५ 
या दोन महिण्यांच्या कालावधितील काम समाधानकारक असल्याचे अनुक्रमे संदर्भ क्र ७ व ८ च्या 


पत्रान्वये कळविले आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त 


असलेल्या “२०५५-पोलीस, (00) १०९, जिल्हा पोळीस, (00) (09) जिल्हा पोलीस 


बल,१३,कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१५-२०१६ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


:8 


कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिका-याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


& . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ५१११९१७२३८४७३०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KA DA M Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
DATArAY Ao 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
HANMANT Date: 2015.11.19 17:41:58 +0530 
(द. ह. कदम) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /पोल-३ 


५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. पोलीस आयुक्त,पुणे हहर/ नाशिक शहर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नाशिक . 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय Aa, Aa, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

१३. निवड नस्ती / पोल-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


